एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता आर्थिक वर्ष 
सन २०२४-२५ साठी यशदा, पुणे या संस्थेस अनुदान 
वितरित करण्याबाबत (वेतन २ रा हफ्ता) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.२६/प्रशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक- ३०/०८/२०२४ 
वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४ /१३/१२- 
अ, दिनांक २०/०१/२०१४ 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक 
०१/०४/२०२४ 
३) यशदा, पुणे यांचे पत्र क्र.जा.क्रमांक.सीपीटीपी प्रशासन/निधी मागणी/२०२४-२५/ Lo, 
दिनांक ०२/०८/२०२४ 
प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २०/०१/२०१४ नुसार शासन सेवेमध्ये 
सरळसेवेने नियुक्‍ती smear गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकांऱ्यासाठी एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी यशवंतराव 
चव्हाण विकास MATRA प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या प्रशिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर सीपीटीपी कक्षासाठी 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये एकूण १२ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 
लेखाधिकारी, वर्ग-१ हे एकच पद सद्यःस्थितीत भरण्यात आलेले आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात 
लेखाधिकारी, वर्ग-१ यांच्या वेतनाकरिता माहे एप्रिल, २०२४ ते जुले, २०२४ या कालावधीकरिता रुपये 
७,४७,१२५/- इतका निधी दिनांक ०३/०६/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये यशदा, पुणे यांना 
वितरित करण्यात आला आहे. आता संदर्भ क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये Barer, पुणे यांचा लेखाधिकारी, 
वर्ग-१ या पदाकरिता माहे ऑगस्ट, २०२४ ते माहे डिसेंबर, २०२४ या कालावधीतील वेतनाकरिता एकूण 
रुपये ७,०९,८८०/- इतक्या निधी मागणीचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून सदर निधी वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 
२. सदर शासन निर्णयान्वये यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या 
संस्थेस “लेखाशीर्ष-ए-४, २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ००-००३ प्रशिक्षण (00)(92) यशदा, पुणे या 
संस्थेस एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी सहायक अनुदान (२०७००८७१) ३६, सहायक 
अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षात खालीलप्रमाणे निधी वितरित 
करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 


बाब सन २०२४-२५ | माहे एप्रिल, २०२४ ते जुलै, माहे ऑगस्ट, २०२४ ते डिसेंबर, 
अर्थसंकल्पीय | २०२४ या कालावधीच्या २०२४ या कालावधीतील 
तरतूद वेतनाकरिता वितरित केलेला । वेतनाकरिता वितरित करावयाचा 
निधी निधी 
re ___) २ ३ ॥_____ ee) 
३६, सहायक अनुदाने ।१,२६,१०,००० ७,४७,१२५ ७,०९,८८० 
(वेतन) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३८/सीपीटीपी-अ 


अ) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे या संस्थेने खर्च वितरित 
अनुदानाच्या मर्यादेत ठेवावा व प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकीच देयके कोषागारातून आहरित 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 

आ प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाइतकी देयके कोषागारात सादर करुन रक्‍कम आहरित केल्यानंतर 
आहरित केलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली 
गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र १५ दिवसांच्या आत 
शासनास सादर करावे. 

इ) सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा खर्च ताळमेळ करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी यांची राहील. 

ई) यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने वितरित करण्यात 
आलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UTILIZATION CERTIFICATE) महालेखापाल, 
महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर व शासनाला सादर करावे. 

उ) यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेने उपरोक्त अनुदानामधून 
केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके ठेवण्यात यावीत. सदर लेखे व पुस्तके तपासण्याचे 
अधिकार महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता यझादा, पुणे 
त्यांना संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

ऊ) वित्त विभागाच्या दि. ०१/०४/२०२४ च्या शासन निर्णयातील नमूद अटी/ शर्तीचे पालन करुन 
सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 


३. यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे या संस्थेचे आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी संस्थेस वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाची रक्‍कम 
रुपये ७,०९,८८०/- (रुपये सात लाख नऊ हजार आठडे ऐंशी फक्त) आहरित करावी. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८३०१११०१७०९०७ असा 
आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by SMITA SHASHIKANT KURLE 


Dig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
M | TA H A H | KA N T ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=01879df42d83d2fcc397 1f45f8779d4fecb5770c61e1cOcf182340 
4928867002, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KURLE याया 
(स्मिता कुर्ले) 
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
२. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.३८/सीपीटीपी-अ 


४. लेखाधिकारी, यशदा, पुणे (३ जादा प्रतीसह) 

५. सहसंचालक, ळेखा व कोषागारे, (संगणक शाखा), मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

७. वित्त विभाग (व्यय-४/ अर्थसंकल्प-१४), मंत्राळय, मुंबई 

८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-२५, मुंबई-३२ 
९. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


